राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यातील 
विविध बाजार समित्यांमध्ये पणन विषयक पायाभूत 
सुविधांकरीता सहाय्य करीता (राज्य हिस्सा ४० 
टक्के) नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः HAF ०२१८ /प्र.क्र. ३८ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे अ.शा.पत्र क्र. राकृवि-०३१७/प्र.क्र.१४/ राकृवियो कक्ष, 
दि.३१/०१/२०१८ 
२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे कृपमं/अभियांत्रिकी/राकृवियो/ 
राज्यनिधिहिस्सा/४५९/२०१८ दि.२०.०२.२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत केंद्रातर्फे राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये पणन 
विषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याकरीता निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल त्यास राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मंजूरी समितीने निश्चित केलेल्या गुंणोत्तरानुसार vo टक्के इतका निधी राज्य शासनाचा हिस्सा 
म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळामार्फत सुरु जुन्या व नवीन 
प्रकल्पांना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदान रकमेच्या ६०% वाटा केंद्र शासनाकडून 
दिला जाणार असून उर्वरित ४०% वाटा राज्य शासनाकडून दिला जाणार आहे. याकरीता राज्यहिस्सा 
अंतर्गत अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या राज्यातील विविध 
बाजार समित्यांमध्ये पणन विषयक पायाभूत सुविधा उभारणी करण्यासाठी सुरु असलेल्या व नवीन 
प्रकल्पांकरीता राज्यशासनाचा हिस्सा ४० टक्के इतके अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षापासून खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक- कृपमं ०२१८/प्र.क्र.३८/२१-स दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


मराठीत लेखाशिर्ष इंग्रजीत लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. व्ही -२ Demand No. १-2 
२४३५-इतर कृषीविषयक कार्यक्रम 2435- Other Agricultural 
नियंत्रण Programmes 
ee rar ies O1- Marketing and Quality 
१०१-पणन सुविधा ल्या 
(०१)-राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत | [01- Marketing Facilities 
सहाय्य (पणन) 01- Subsidy under National 

(०१)(०१)  *राष्ट्रीय कृषी विकास Agriculture Development 


योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध 
बाजार समित्यांमध्ये पणन विषयक 


पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 
अर्थसहाय्य (केंपुयो)(राज्य 
हिस्सा)(४०टक्के)(कार्यक्रम) 


३३-अर्थसहाय्य (28340994) 


Programmes (Marketing) 

(01)(01)- Assistance for 
Infrastructure Development for 
Marketing In the State Market 
Committee under National 
Agriculture Development 
Programmes (C.S.S.)( State 
Share 40%) 

33- Subsidies (24350115) 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ H. 2199/9839 दि.०८.०३.२०१८ 


व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं क्र. ३९१/२०१८-व्यय २ दि.०२.०८.२०१८ अन्वये व मा. 


महालेखापाल, मुंबई यांच्या पत्र क्र ख.वि.चा-१/सहकार पणन व वदस्रोद्योग विभाग/यूओआर-१०/ 


२०१८-१९/३७९ दि.०५.०६.२०१८ मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेतांक २०१८१०२०१ ०५८१८४५०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Jayant 
Baliram Bhoi 


(जयंत भोईर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक- कृपमं ०२१८/प्र.क्र.३८/२१-स दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


२. उप सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (रा.कृ.वि.यो), कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

५. महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व कोषागार अधिकारी, 

८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

९. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, रा.कृ.वि.यो.कक्ष, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.कक्ष अधिकारी (१७-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (व्यय २,अर्थसंकल्प-१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (कार्यासन १४३१) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


